नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्‍यातील 
कामठा बु. ते राममा-६१, ग्रामा-६० हा रस्ता 
quad करून प्रजिमा-२४ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.५१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२२ एप्रिल,२०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नांदेड यांचे पत्र 
जा. क्र.मु.अ. नां./प्रआ./११५०,दि.०८/०४/२०२२. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यातील कामठी बु. ते राममा-६१, ग्रामा-६० हा 
रस्ता GAT करून प्रजिमा -२४ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर 
केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करून प्रजिमा-२४ 
मध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी HSA आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद,नांदेड यांचा ठराव विचारात 
घेता सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नरत करून प्रजिमा-२४ मध्ये समाविष्ट 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन, नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यातील 
कामठा बु. ते राममा-६१, ग्रामा-६० हा रस्ता दर्जोन्नत करून प्रजिमा-२४ मध्ये समाविष्ट 
करण्यात येत आहेत. प्रजिमा -२४ ची पुर्वीची एकूण लांबी २२.०० कि.मी. salt असून, त्यामध्ये 
ग्रामा-६० ची १.०० कि.मी. लांबी समाविष्ट केल्यानंतर प्रजिमा-२४ ची एकूण लांबी २३.०० 
कि.मी.अशी होईल. तसेच प्रजिमा २४ चे नामाभिधान- रामा-४१३ रोडगी-करावाडी-पार्डी 
मुक्‍ता- देळुब -प्रजिमा-२५ ते उमरी-राममा-६१ ते कामठा (बु.) -प्रजिमा-२५ रस्ता असे होईल. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(३०४६.१७०--१.००) म्हणजेच ३०४७.१७० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत १.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२४४९.९९०-१.००) म्हणजेच 
२४४८.९९०कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.५१/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५///.॥8॥१७॥॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२५१५१९००९९१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GANPAT SANDIPAN काण णा 


4849 


idonym=44879507A55BADCE1C62B2D52FC25354CE085DFF, 
KAC H A R E serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7 B8BBA4BCAOE9FOD137FEABO 
BBCB16CACF2D44087E8A76, -GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 2022.04.25 15:20:07 +05'30' 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) विभागीय आयुक्‍्त,औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नांदेड (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,नांदेड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,नांदेड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,नांदेड 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


& 


S 


SS 


2) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


